महात्मा गांधी तंटामुक्‍त गाव मोहीम 
प्रसिद्धीसाठी वृत्तपत्राच्या बातमीदारांना पुरस्कार - 


(सन २०१०-११) 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.तंमुगा १०११/प्र.क्र.५८/२०११/पोल-१५, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक: २१ सप्टेंबर, २०११. 


वाचा :- . गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.तंमुगा-१०११/सीआर-५८/२०११/पोल-१५, 
दिनांक ९ ऑगस्ट, २०११. 


शासन शध्दीपत्रक :- 

उपरोक्त शासन निर्णय क्रमांक तंमुगा-१०११/सीआर-५८/२०११/पोल-१५, दिनांक 
९.८.२०११ च्या परिच्छेद ६ मध्ये नमुद "वृत्तपत्रांच्या बातमीदारांच्या पुरस्कारासाठी होणारा खर्च रुपये 
२८,८५,०००/- (रुपये अठ्ठावीस लाख पंच्याऐंशी हजार फक्त)" या ऐवजी "वृत्तपत्राच्या बातमीदारांच्या 
पुरस्कारासाठी होणारा खर्च रुपये २८,९५,०००/- (रुपये अड्डावीस लाख पंच्याचव हजार फक्‍त)" असे 
वाचावे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व a ome 


Zz 
( वि. पो. थोरात ) 3 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व प्रशासकीय विभागांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

सर्व परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक. 

सर्व जिल्हाधिकारी. | 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व पोलीस अधीक्षक. 

निवड नस्ती, पोल १५. 


D:\POL-[5\ShilpaGR CR 58 Reward for Reporters final.Iwp | 


